महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप्र १३२३/प्र.क्र.१०४/का-१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ : शासन आदेशा क्र.उसप्र १३२३/प्र.क्र.१०४/का.१४, दि.३१.०८.२०२३. 
आदेशा 

श्री. प्रशांत पुंडलिक बडगेरी, उप सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांची, संदर्भाधीन 
दि.३१.०८.२०२३ रोजीच्या आदेशात नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून, मा.राज्यपाल यांच्या सचिव 
कार्यालयातील उप सचिव (शिक्षण) या पदावर प्रथमत: ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. आता प्रशासकीय कारणास्तव, श्री.प्रशांत पुंडलिक बडगेरी यांचे मा.राज्यपाल यांच्या सचिव 
कार्यालयातील उप सचिव (शिक्षण) या पदावरील प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीचे दि.३१.०८.२०२३ रोजीचे 
शासन आदेश रद्द करण्यात येत आहेत. परिणामी श्री.बडगेरी हे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातच 
कार्यरत राहतील. 
३. Matt पुंडलिक बडगेरी यांचा, दि.०२.०९.२०२३ (म.पू.) ते या आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा 
कालावधी हा म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम ९ (१४) (एफ) (दोन) 
नुसार सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी म्हणून नियमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९१५१२५८३१७८०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


VINAYAK = —— yen 
(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अ.मु.स. तथा मु.रा.अ., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अ.मु.स./प्र.स. (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामागार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सह/उप सचिव, (आस्थापन), उद्योग, ऊर्जा व कामागार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सह/उप सचिव (का. २०३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. श्री.प्रज्ञांत पुं. बडगेरी, उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई (विभागामार्फत). 
१०. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


